रायगड जिल्ह्यातील राज्यमार्ग-७६ (वडवली) ते 
आसल भुतीवली माथेरान रोप-वे स्टेशन रस्ता 
प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून quad करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१९/प्र.क्र.२२/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- २२ फेब्रुवारी,२०१९ 


पहावे :- १) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, मुंबई यांचे पत्र 
जा. क्र.मुअ(को)/रेखाचित्र शाखा/दर्जोन्नती-१०१/५३९, दि.२८/०१/२०१९ 


प्रस्तावना :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, मुंबई यांनी संदर्भाधिन पत्रान्वये 
रायगड जिल्ह्यातील रा.मा.७६(वडवळी) ते आसल भुतीवली माथेरान रोप-वे स्टेशन रस्ता प्रमुख 
जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करणेबाबत प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. तसेच जिल्हा 
परिषद, अलीबाग यांनी सदर रस्ते aula करणेबाबत मागणी केलेली आहे. 


थंड हवेचे प्रसिध्द ठिकाण माथेरान येथे जाण्यासाठी माथेरान रोप-वे प्रकल्प प्रस्तावित 
असून रोप-वे प्रकल्पाकरीता रोप-वे स्टेशनची प्रस्तावित जागा भुतावली गावाजवळ आहे. सदर 
रस्त्यावर भविष्यात मोठया प्रमाणात होणारी वाहतुक वर्दळ विचारात घेता सदर रस्ता प्रमुख 
जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, मुंबई यांचा प्रस्ताव व जिल्हा 
परिषद, अलीबाग यांचा ठराव विचारात घेऊन रायगड जिल्ह्यातील राज्यमार्ग-9६(वडवली) ते 
आसल भुतीवली माथेरान रोप-वे स्टेशन रस्ता सा.क्र. ०/००ते २/६०० (२.६००कि.मी.) हा रस्ता 
प्रमुख जिल्हा मार्ग-९० दर्जोन्नत करण्यात येत आहेत. 


परिणामी, रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील रायगड जिल्ह्यातील प्रमुख जिल्हा 
मार्ग दर्जाच्या रस्त्यांच्या एकूण लांबीत २.६०० कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी (८२१.२४०-- 
२.६००) म्हणजेच ८२३.८४० कि.मी. इतकी होईल. 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१९/प्र.क्र.२२/नियोजन-२ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०२२२१७४६३८०११८ असा आहे. हा SAAT 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Swa ro O p p र “Ne cover toe प च Public Works Depart i 


2.5.4.20=2923930fb1a491b85ab7752c1dc4f2e3b8db33e2a8a322ed2dcfb4 
9633397175, 


T U ka r a mM R a | p U r e ची b42f66fb0eSe2c213e8a 
(स्वरूप रायपुरे) 
उप अभियंता तथा कार्यासन अधिकारी, 


महाराष्ट्र शासन 


१) विभागीय आयुक्त, मुंबई. 

२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, मुंबई. (यांनी सदर शासन 
निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व 
APRA बदल करुन जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या 
कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 

३) जिल्हाधिकारी,रायगड. 

४) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, रायगड. 

५) अधिक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, रायगड (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते 

विकास योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल 

करुन जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल 
शासनास सादर करावा.) 

) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पनवेल. 

) संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

) 

) 


& 


S 


रस्ते विकास योजना 2009-2029 ची नस्ती. 
निवडनस्ती. 


eS 


8 


पृष्ठ २ पैकी २ 


